श्री. अब्दुल जलील रहेमान शेख, मजूर 
(सेवानिवृत्त) यांचेकरीता मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, 
खंडपीठ नागपूर यांच्या आदेशानुसार भंडारा 
नगरपरिषदे अंतर्गत मजूर हे वर्ग-४ चे एक 
काल्पनिक पद निर्माण करण्यास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- न्यायाप्र-२०२४/प्र.क्र.२८१/नवि-१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०६ सप्टेंबर, २०२४ 
Wey: १) मा. औद्योगिक न्यायालय, नागपूर बेंच, नागपूर यांचे (यु.एल.पी) क्रमांक १५६७/१९९१ 
मध्ये दिनांक २६/०३/१९९८ रोजी पारीत केलेले आदेश. 
२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक एमसीओ-२०१४/प्र.क्र.१५५/नवि-१४, 
दिनांक २५/०८/२०१४. 
३) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल रिट याचिका क्रमांक 
५३७१/२०१५ मध्ये पारित दिनांक ०४/०५/२०१६ रोजीचे आदेश. 
४) मा. सर्वोच्च न्यायालयातील स्पेशल लिव्ह अप्लीकेशन अपील क्रमांक १९९५५/२०१७ 
मध्ये दिनांक ०८/०५/२०१९ रोजी पारीत केलेले आदेशा. 
५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल अवमान याचिका क्रमांक 
८३९/२०२३ मध्ये दिनांक २८/०२/२०२४ रोजी पारीत आदेश. 
६) नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, बेलापूर, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.नपप्रसं-२००६/१/ 
२९/बीएच/रिट पिटीशन/५३७१/२०१५/प्र.क्र.२६५/२४/२०१६/कक्ष-४/१८०२, 
दिनांक १८/०३/२०२४. 
७) नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, बेलापूर, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.नपप्रसं-२००६/१/ 
२९/बीएच/रिट पिटीशन/५३७१/२०१५/प्र.क्र.२६५/२४/२०१६/कक्ष-४/४३२०, 
दिनांक २४/०७/२०२४. 
प्रस्तावना:- 
श्री. अब्दुल जलील रहेमान शोख हे भंडारा नगरपरिषदेअंतर्गत मजूर या वर्ग-४ च्या पदावर 
रोजंदारी म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या त्या पदावरील सेवा नियमिती संदर्भात मा. औद्योगिक 
न्यायालय, नागपूर, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल करण्यात आलेल्या 
याचिकांमध्ये संदर्भ १, ३ व ५ येथे नमूद आदेश तसेच संदर्भ क्रमांक ४ येथे नमूद मा. सर्वोच्च 
न्यायालयाचे आदेश विचारात घेऊन तसेच नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, बेलापूर, नवी मुंबई 
यांचा संदर्भ ४ येथील प्रस्ताव विचारात घेऊन श्री. अब्दुल जलील रहेमान शेख यांच्याकरीता भंडारा 
नगरपरिषदेच्या आस्थापनेवर मजूर हे वर्ग-४ चे एक पद निर्माण करण्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०२४/प्र.क्र.२८१/नवि-१८ 


शासन नणय निर्णय:- 


भंडारा नगरपरिषदेच्या अंतर्गत श्री. अब्दुल जलील शेख, मजूर (सेवानिवृत्त) कर्मचारी यांच्या 


सेवा नियमित करण्याबाबत मा. औद्योगिक न्यायालयाने प्रकरण क्रमांक १५६७/१९९१ मध्ये दिनांक 
२६/०३/१९९८ रोजी पारीत HIS आदेश, तसेच मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे 


दाखल रिट याचिका क्रमांक ५३७१/२०१५ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने दिनांक ०४/०५/२०१६ रोजी 


पारित केलेले आदेशा, मा.सर्वोच्च न्यायालयातील Cars लिव्ह अप्लीकेशन अपील क्रमांक 
१९९५५/२०१७ मध्ये दिनांक ०८/०५/२०१९ रोजी पारित HSS आदेश तसेच मा.उच्च न्यायालय, 
खंडपीठ नागपूर येथे दाखल रिट याचिका क्रमांक ८३९/२०२३ मध्ये मा.न्यायालयाने दिनांक 
२८/०२/२०२४ रोजी पारित केलेले आदेश विचारात घेऊन, श्री. अब्दुल जलील शेख, मजूर 


(सेवानिवृत्त) यांच्याकरीता भंडारा नगरपरिषदेच्या आस्थापनेवर मजूर हे वर्ग-४ चे एक पद निर्माण 
करण्यास खालील अटी शर्तीवर शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) 


३. 


श्री. अब्दुल जलील रहेमान शेख यांना मा.न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सेवानिवृत्तीचे 
अनुज्ञेय लाभ देण्याकरीता दिनांक २५/०८/२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार व 
मा.न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने विशेष बाब म्हणून पूर्वलक्षी प्रभावाने नगरपरिषद, 
भंडारा आस्थापनेवर नियमित सेवेत दिनांक ०८/०७/१९९० पासून दिनांक ३१/०५/२०१४ 
रोजीपर्यंत वर्ग-४ चे मजूर हे एक काल्पनिक पद निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

श्री. arg हे दिनांक ३१/०५/२०१४ रोजी सेवानिवृत्त झाले असल्याने त्यांचेकरीता 
काल्पनिक पद निर्माण करुन सदरचे पद दिनांक ३१/०५/२०१४ रोजी आपोआप व्यपगत 
झाले असे मानण्यात येईल. 

मा. न्यायालयाच्या आदेशाची या प्रकरणी अंमलबजावणी होण्याकरीता नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालयाने तात्काळ कार्यवाही आपल्या स्तरावर करावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०९०६१६४०११४४२५ असा आहे. 
सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


१3, 
=i 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VILAS NATHA 
DHAIE 


(वि.ना.धाईजे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०२४/प्र.क्र.२८१/नवि-१८ 


३. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. सरकारी वकील, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर. 

६. आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, बेलापूर, नवी मुंबई. 

७. विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन, नागपूर विभाग, नागपूर. 
८. जिल्हाधिकारी, भंडारा. 

९. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद भंडारा, जि.भंडारा. 

१०.निवडनस्ती (नवि-१८). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


